ज्येष्ठता सूची 
संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 
०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२, व 
दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२५/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र.५७ /३४- 
अ, दि.१७.०५.२०२२. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील संचालक(माहिती),गट-अ(वरिष्ठ) या संवर्गाची 
दिनांक १.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० पर्यंतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. ३ येथील 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक दि.१.१.२०१८ ते 
दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - अ मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट- ब मध्ये समावेश करुन दिनांक 
०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या संचालक(माहिती),गट-आ(वरिष्ठ) संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या 
असल्याने दि.१.१.२०१९ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे 
सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळून दिनांक ०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक 
09,09,2023 ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व "ब" नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-2023 /प्र.क्र. 36 /34-37 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि.०१.०४.२०२३ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचाळलनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.०१.०५.२०२३ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर 
शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. 
दि.०१.०५.२०२३ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही 
असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. उपरोक्तज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व संचालक (माहिती) गट-अ ( वरिष्ठ ) या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०२१३१०५०८९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPALI PATHAK - 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


Cc AW AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयातील 
संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता । नांव | ia युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता । सेवानिव अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय weer नियुक्त | ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव दिनांक 
व परीक्षेचे वर्षे) 
१ र ३ ्ढ & द ७ c ९ Ro 
g १ श्री.अ.ध खुला १.१२.१९६४ । १.२.२००२ पदोन्नती ३०.११.२०२२ । शासन आदेश क्र.मावज- 
.अंबेकर २०१६/प्र.क्र८६(अ)/३४-अ, 
दि.१.१०.२०१६ अन्वये 
संचालक(माहिती)(प्रशासन) 
या पदावर पदस्थापना 
२ २ श्री. हे खुला ५. ६. १९७३ | १८.९.२०१८ सरळसेवा ३०.६.२०३१ | शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
का. २०१८/५६९/प्र.क्र.१३८/३४- 
बागुल अ, दि.१८.९.२०१८ अन्वये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती 
SET. वांदिले (इ या. व.) - पदोन्नतीदिनांक ७. 3. २०१९ - दि.३१.८. २०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले. 
म व जनसंपर्क महासंचालनालय 
संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (तदर्थ पदोन्नतीने) 
'परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव हि | युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता । Saha अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय परोक्षेद्रारे नियुक्त | ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव 
व परीक्षेचे वर्षे) दिनांक 
g २ 3 ¥ ष्‌ न ७ ८ ९ १० 
g १ | श्री.ग.श्री.रामदासी खुला । २९.३.१९६६ । १९.८.२०१९ सरळसेवा ३१.३.२०२४ संचालक (मा.) या रिक्‍त 
(तदर्थ पदोन्नती) असलेल्या सरळसेवेच्या पदावर 
दि. १९.८.२०१९ च्या आदेशान्वये 
तदर्थ पदोन्नती 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील संचालक (माहिती), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
१) संवर्गाचे नावा  :- संचालक (माहिती), गट-अ 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३) दि. १ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक 7 नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा पेवानिद शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) । नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्‍तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत 
करावा.) 
व्र व्र cy) (0%) (04) (08) (08) (0¢) (08) (0) 
०१ श्री.अ.ध.अंबेकर पदोन्नती १.१२.१९६४ खुला १.२.२००२ शकी ३०.११.२०२२ दि.३९ मार्च, २०२१ (म.नं.) 
रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त 
झाले. 
०२ श्री. हे. का. बागुल सरळसेवा | ५. ६. १९७३ खुला १८.९.२०१८ ३०.६.२०३१ शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
२०१८/५६९/प्र.क्र.१२८/२४- 
अ, दि.१८.९.२०१८ अन्वये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती 
०३ श्री.ग.श्री.रामदासी प २९.३.१९६६ खुला ०१.९.२०२० २३१.३.२०२४ शासन निर्णय क्र. माजम- 
पदोन्नती २०२०/प्र.क्र.९५/३४-अ, 
दि.३०.३.२०२१ अन्वये 
दि.०१.९.२०२० पासून तात्पुरती 
पदोन्नती आणि बदलीने 
संचालक (माहिती)(प्रशासन), 
मुंबई येथे पदस्थापना 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील संचालक (माहिती), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


१) संवर्गाचे नाव 
२) वेतनश्रेणी 
३) दि. ९ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


:- एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 


परिशिष्ट ब 


तदर्थ पदोन्नतीची ज्येष्ठतासूची 


:- संचालक (माहिती), गट-अ ( तदर्थ पदोन्नती ) 


नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे संबंधित जन्म दिनांक vat । नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा । सेबानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) । नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत करावा.) 
व्र व्र (08) (o¥) (04) (08) (08) (0¢) (68) (0) 
०१ श्री.रा.भ.मुळी सरळसेवा ६.५.१९६३ खुला २८.०५.२०२१ ३१.५.२०२१ संचालक (मा.) या रिक्‍त 
(तदर्थ पदोन्नती) असलेल्या सरळसेवेच्या 
पदावर दि. २८.०५.२०२१ 
च्या शासन आदेशान्वये 
तदर्थ पदोन्नती. 
दि.३१.०५.२०२१ रोजी 
नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त 


झाले. 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील संचालक (माहिती), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


४) संवर्गाचे नाव 
८) वेतनश्रेणी 


६) दि. १९ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.२१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


:- संचालक (माहिती), गट-अ 


:- एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 


परिशिष्ट अ 


नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे संबंधित जन्म दिनांक प्रवण | नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा । सेबानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत करावा.) 
व्र व्र (3) (e¥) (04) (08) (७ (ळ्८) (6%) @o) 
०१९ श्री. हे. का. बागुल सरळसेवा | ५. ६. १९७३ खुला १८.९.२०१८ ३०.६.२०३१ शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
२०१८/५६९/प्र.क्र.१२८/२४ 
-अ, दि.१८.९.२०१८ अन्वये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती 
०२ श्री.ग.श्री.रामदासी तात्पुरती २९.३.१९६६ खुला ०१.९,.२०२० २३१.३.२०२४ शासन निर्णय क्र. माजम- 
पदोन्नती २०२०/प्रक्र.९५/३४-अ, 
दि.३०.३.२०२१ अन्वये 
दि.०१.९.२०२० पासून 
तात्पुरती पदोन्नती आणि 
बदलीने संचालक 
(माहिती)(प्रशासन), मुंबई येथे 
पदस्थापना 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील संचालक (माहिती), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


तदर्थ पदोन्नतीची ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट ब 


निरंक 


KKKKKKKKKKKEKKK EK KEKKKK KKK KKK KKK KEKKKEKEKKKKEKRKKAERKK 


